पशुधन विकास अधिकारी (गट -अ) 
यांचे पदस्थापनेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन आदेशा क्रमांक पसंप्र-२०१९/प्र.क्र. २००/पदुम-१ 
५वा मजला विस्तार, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
दिनांक :- ०७ सप्टेंबर, २०१९ 


शासन आदेठशा :- 

जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी (पशुसंवर्धन) हे 
पद व्यपगत झाल्यामुळे पदस्थापनेच्या प्रतिक्षेत असलेल्या पशुधन विकास अधिकारी (गट-अ) या संवर्गातील 
अधिका-यांच्या पदस्थापना स्तंभ क्र. ३ मध्ये नमुद रिक्‍त पदावर महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्याचे 
विनिमयन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील ४(४) (दोन) व 
8(4) मधील तरतुदीनुसार सक्षम प्रधिकारी यांच्या मान्यतेनुसार करण्यात येत आहेत. 


अ. अधिका-यांचे नाव व पदनाम पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. 
| १_| २ ३ 


षि डा. पी. एस. खानसोळे, सहायक प्रकल्प | पविअ, पंचायत समिती (विस्तार) देगळूर ता. देगळूर जि. 
अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, | नांदेड या रिक्‍त पदावर 

जि. प. नांदेड 
२ । डा. ज्योती नि.खरे सहायक प्रकल्प | पविअ, जिल्हा कृत्रिम रेतन केन्द्र बुलढाणा या रिक्‍त 
अधिकारी, जिल्हा ग्रामीण विकास | पदावर 

यंत्रणा,बुळढाणा जि.बुलळढाणा 


२. वरील अधिका-यांनी पदस्थापनेच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे. तसेच संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी 
त्यांचा रुजू अहवाल शासनास d.shedmekhe@nic .in या ईमेल संकेतस्थळावर त्वरीत सादर करावा. 
३. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०९०७१७०८१२५८०१ असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
Digitally signed by Dilipkumar Shedmekhe 
Date: 2019.09.07 17:14:21 +05'30' 
(दि.ज. 137) 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन. 


प्रत :- 
१) आयुक्त, पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) प्रादेशिक पश्युसंवर्धन सहआयुक्त अमरावती,औरंगाबाद, लातूर 
3) जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त, नांदेड,बुलढाणा, 
४) जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकरी, जि.प नांदेड,बुलढाणा, 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, नांदेड,बुलढाणा, 
६) संबधित अधिकारी (आयुक्त, पशुसंवर्धन महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे मार्फत अग्रेषित) 
७) निवड नस्ती. 


